“विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी 
क्षेत्रातील उद्योगांच्या वीजदर सवलतीमध्ये सुसुत्रता 
आणण्याच्या उद्देशाने गठीत करण्यात आलेल्या 
अभ्यास गटास मुदतवाढ देणेबाबत.” 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.८२/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑक्टोंबर, २०२१. 


May: शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८२/ऊर्जा-५, दि.२४.०६.२०२१. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भिय शासन निर्णयाद्वारे विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी क्षेत्रातील उद्योगांना 
शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या वीजदर सवलतीमध्ये सुसुत्रता आणण्याकरिता अभ्यास गट स्थापन केला आहे. 
सदर अभ्यास गटाने शासनास १५ दिवसांत अहवाल सादर करावयाचा होता, परंतु अभ्यास गटाच्या कार्यकक्षेचे 
स्वरुप पाहता अभ्यास गटाचा कालावधी दि.१५.१०.२०२१ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२११००५१५०९२८४५१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT PUNDLIK 


BADGERI 


(प्र.पुं.बडगेरी) 
शासनाचे उपसचिव 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

8) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

५) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

७) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण, प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

८) श्री. प्रशांत बडगेरी, उपसचिव (ऊर्जा-५, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) श्री. सतीश चव्हाण, संचालक (वाणिज्य), महावितरण, प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

qo) श्री. योगेश गडकरी, कार्यकारी संचालक (देयक व महसूल), महावितरण, प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
११) विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय यांचे प्रतिनिधी, 

१२ श्री. मिलिंद चोपडे, वि.का.अ.(ऊर्जा-५). 
१३) श्री. उत्तम झाल्टे. 
१४ निवडनरती (ऊर्जा-५) 


